सार्वजनिक बांधकाम विभागातील महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी सेवा वर्ग -१ मधील सहाय्यक अभियंता 
श्रेणी-१ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२००४ 
ते दिनांक ३१.१२.२००९ या कालावधीच्या अंतिम 
ज्येष्ठता यादी मधील सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र. ४६/(२)/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९.०८.२०२१ 


वाचा :- शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.ज्येष्ठता-२०१२/प्र.क्र.४६/आस्थापना-१, 
दि. २८.११.२०१६. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा वर्ग-१ मधील सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक ०१.०१.२००४ ते दिनांक 39.92.2008 या कालावधीची अंतिम ज्येष्ठता यादी संदर्भाधीन दिनांक 
२८.११.२०१६ च्या परिपत्राकान्वये प्रसिध्द करण्यात आळेली आहे. 


२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग २०१५/ प्र.क्र.१७१/१६-अ, दिनांक ०५.०७.२०२१ 
अन्वये दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट “अ” व गट “ब” मधील पदांवर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण विहित करण्यात आलेले 
आहे. यास्तव, ज्या दिव्यांग अभियंत्यांच्या नावासमोर दिव्यांग प्रवर्गाची नोंद घेण्यात आली नाही, अशा दिव्यांग 
अभियंत्यांच्या नावासमोर दिव्यांग प्रवर्गाची नोंद घेण्यासाठी प्रादेशिक कार्यालयांकडून शासनास प्रस्ताव प्राप्त 
झालेले आहेत. त्यास अनुसरुन सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ संवर्गाच्या दिनांक २८.११.२०१६ च्या परिपत्राकान्वये 
प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमधील अनुक्रमांक ३१ वरील श्री.अंकुडा अशोकराव पालवे, अ.क्र.४२ वरील 
श्री. सत्यनारायण महिपती कांबळे व अ.क्र.४८ वरील श्री.चंद्रशेखर ईश्वर गिरी यांच्या नावापुढे त्यांच्या दिव्यांग 
प्रवर्गाची नोंद घेण्यात येत असून त्याबाबतचे परिशिष्ट- ब यासोबत जोडण्यात आलेले आहे. 


३. सदरचेशासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२१०८१०११४७५८५८१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत परिशिष्ट-ब. Satish Kashinath 
Hadpe 
(afeat का. हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१. सर्व मुख्य अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग (स्थापत्य), महाराष्ट्र राज्य. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र. ४६/(२)/आस्था-१ 


२. सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (स्थापत्य), महाराष्ट्र राज्य. 

३. अ.मु.स. (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सचिव (रस्ते/ बांधकामे) सा.बां.वि. यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. संबंधीत सर्व सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) 

६. आस्थापना-३ / सेवा-१/ सेवा-२ कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. निवडनस्ती, आस्थापना-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र. ४६/(२)/ आस्था-१,दिनांक ०९/०८/२०२१ चे सहपत्र 
परिशिष्ट-ब 


शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०१२/ प्र.क्र.४६/ आस्था-१, दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा वर्ग-१ मधील सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ गट-अ संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२००४ ते दिनांक ३१.१२.२००९ या कालावधीतील दिनांक ०१.०१.२०१० रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूचीमधील सुधारणा 


अ.क्र. | ज्येष्ठता | नांव (सर्वश्री) व / प्रवर्ग | जन्मदिनांक | नियुक्ती दिनांक महाराष्ट्र नियुक्तीचा ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा । शौक्षणिक अभिप्राय 
क्रमांक लोकसेवा मार्ग दिनांक / दिनांक अर्हता 
आयोगाच्या सन मानीव दिनांक 
२००४ च्या 
यादीतील 
गुणवत्ता क्रमांक 
ea tee १“. कि. ee 


34 34 अंकुठ अशोकराव २२/११/१९७८ | ०१/१०/२००७ सरळसेवा | ०१/१०/२००७ | ३०/११/२०३६ बी.ई. ।मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
पालवे विभाग, नाशिक यांनी दि.०९.०७.२०२१ रोजीच्या 
(भ.ज.ड) (दिव्यांग) 
(अस्थिव्यंग) 

४२ ४२  ।सत्यनारायण महिपती | १३/०५/१९८२ | ०१/१०/२००७ 
कांबळे 
अ.जा.) (दिव्यांग 
(कर्णबधीर 


प्रस्तावासोबत उपलब्ध करुन दिलेले कागदोपत्री 
पुरावे पहाता श्री.पालवे यांची सरळसेवेने सहाय्यक 
अभियंता श्रेणी-१ पदावर भ.ज. (ड) (दिव्यांग) 
अस्थिव्यंग) प्रवर्गात नियुक्ती झाली असल्याचे दिसून 
येते. यास्तव, श्री.पालवे यांच्या नावापुढे भ.ज. (ड) 
(दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) नोंद घेण्यात येत आहे. 


सरळसेवा | ०१/१०/२००७ | ३१/०५/२०४० मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, कोकण, मुंबई यांनी दि.०९.०७.२०२१ 
रोजीच्या प्रस्तावासोबत उपलब्ध करुन दिलेले 
कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.कांबळे यांनी ते दिव्यांग 
असल्याबाबतचे दि.२१.०४.२००५ रोजी प्रमाणपत्र 
सादर केल्याचे दिसून येते. यास्तव, श्री.कांबळे यांच्या 
नावापुढे (अ.जा.) (दिव्यांग) (कर्णबधीर) अशी नोंद 
घेण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र. ४६/(२)/ आस्था-१,दिनांक ०९/०८/२०२१ चे सहपत्र 
परिशिष्ट-ब 


शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०१२/ प्र.क्र.४६/ आस्था-१, दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा वर्ग-१ मधील सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ गट-अ संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२००४ ते दिनांक ३१.१२.२००९ या कालावधीतील दिनांक ०१.०१.२०१० रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूचीमधील सुधारणा 


नांव (सर्वश्री) व / प्रवर्ग | जन्मदिनांक | नियुक्ती दिनांक महाराष्ट्र नियुक्तीचा ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा । शौक्षणिक अभिप्राय 
लोकसेवा मार्ग दिनांक / दिनांक अर्हता 
आयोगाच्या सन मानीव दिनांक 
२००४ च्या 
यादीतील 
गुणवत्ता क्रमांक 


a 0 य. eee 0 ०:00 ee ee 


३०/१०/१९७४ | ०१/१०/२००७ सरळसेवा | ०१/१०/२००७ | ३१/१०/२०३२ ag. ।मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 

(भ.ज.ब.) (दिव्यांग) विभाग, नागपूर यांनी दि.१२.०७.२०२१ रोजीच्या 

(अस्थिव्यंग) प्रस्तावासोबत उपलब्ध करुन दिलेले कागदोपत्री 
पुरावे पहाता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-२००४ मध्ये आयोजित केली 
होती. सदर परीक्षा उत्तीर्ण होऊन श्री.गिरी यांची 
सरळसेवेने सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ पदावर भ.ज. 

(ब) प्रवर्गात नियुक्‍ती झाली असून, सरळसेवा 

भरतीवेळेस त्यांनी (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) प्रवर्गात 
असल्याबाबतचा अर्ज महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास 
सादर केल्याचे उपलब्ध कागदोपत्री पुराव्यावरुन 
दिसून येते. तसेच श्री.गिरी यांनी ते दिव्यांग 
असल्याबाबत दि.२०.१०.२००४ रोजीचे प्रमाणपत्र 
सादर केले आहे. यास्तव, त्यांच्या नावापुढे भ.ज.(ब) 
(दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


